गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीवर 
fer निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जिनिस-२०२३/प्र.क्र. २३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मे, २०२३. 


पहा : १ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे पत्र 
क्र. जिनिस/गड/ससंअ-१/२०२२/२४६, दि.३०.१२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम 3 (३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ विठोष 
निमंत्रित सदस्यांची खाळील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


| जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


अ.क्र. सदस्याचे नाव पत्ता 

eal श्री. fear नागदेवे रेन बसेरा, आरमोरी रोड, जवाहर वार्ड, 
ता. देसाईगंज (वडसा), जि. गडचिरोली 

२ | at. बाबुरावजी कोहळे रा.पो. आष्टी, ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोळी 

3. श्री. प्रकाश सावकार पोरेड़्ीवार | रा.पो.ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली 

७ श्री.रविद्र रंगय्याजी ओल्लालवार | रा.पो.बोरी, ता. अहेरी, जि. गडचिरोली 

५ | al. प्रशांत पुंडलिकराव वाघरे रा. रामपुरी वाड, HY ऐरीया, वाड नं. ७, 
ता. जि. गडचिरोली 

६ श्री. गोविदाजी सारडा रा. गोकुलनगर, ता.जि. गडचिरोली 

७ श्री. प्रमोद पिपरे रा. वार्ड नं. ६, रामनगर, पो.ता.जि. गडचिरोळी 

८ | a. योगिता भांडेकर रा. वालसरा, ता. चामोर्शी, जि.गडचिरोली 

९ | Al. कलाम पिर मोहम्मद रा. आजाद वाड, प्रभाग क्र.४, पो.ता.कुरखेडा, 
जि. गडचिरोली 

| o | श्री. सदानंद कुथे रा. डोंगरगाव, पो. ठाणेगाव, ता. आरमोरी, 
जि. गडचिरोली 

| 99 श्री. सुनिल बिश्वास रा.पो.ता.भामरागड, जि. गडचिरोली 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस-२०२३/प्र.क्र. २३/का-१४८१-अ 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांनी उपरोक्त 


प्रति, 


आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१८१५०१५७९२१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली यांचे खाजगी सचिव 


. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठस्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


६. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

७. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली 

८. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गडचिरोली 


१०. 
११, 
१२. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 
निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


